महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शोतकऱ्यांव्दारे 
व्यवस्थापन कायदा, २००५ यामध्ये 
अमुलाग्र बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्र.सीडीए-२०२२/प्र.क्र.८१/लाक्षेवि (कामे) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. १० मार्च, २०२३ 
वाचा:- १) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शहोतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 
२) शासन निर्णय, क्रमांक सीडीए-प्र.क्र.८१/२०२२/ लाक्षेवि (कामे), दि.२४ मे, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

सहभागी सिंचन धोरणांतर्गत महाराष्ट्र राज्याने सन २००५ मध्ये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे 
शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंमलात आणला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत 
येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यात अमुलाग्र बदल करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ 
येथील दि.२४ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, सचिव (लाक्षेवि) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट 
गठीत करण्यात आलेला होता. या अभ्यासगट समितीची पुनर्रचना करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांव्दारे व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या अंमलबजावणीत 
येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी या कायद्यामध्ये बदल सुचविण्याकरीता, यापूर्वीचा 
शासननिर्णय, दि.२४ मे, २०२२ अन्वये स्थापन केलेल्या अभ्यासगटाऐवजी, खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे अभ्यासगट समितीची पुर्नरचना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । सदस्याचे नाव/कार्यरत पद पमितीमधीळ पद 

१. डॉ.संजय बेलसरे, महासंचालक, (संकलन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व | अध्यक्ष 
सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 

2. श्री.बा.ज.गाडे, अधीक्षक अभियंता ब संचालक, पाटबंधारे संशोधन ब विकास | सदस्य सचिव 
संचालनालय, पुणे 

2. डॉ. हेमंत तु. धुमाळ, मुख्य अभियंता (वि.प्र,, जलसंपदा विभाग, पुणे सदस्य 

डॅ. श्रीमती वैशाली नारकर, अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, | सदस्य 
रत्नागिरी 

ष्‌. श्री.अं.का.देसाई, अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर सदस्य 


प्र डा.राजेश पुराणिक, विभागप्रमुख, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाब सदस्य 


७. श्रो.स.को.सब्बीनवार, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, | सदस्य 


औरंगाबाद 

८. डॉ.सुरेश कुलकणी, निवृत्त सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, | सदस्य 
मुंबई 

र्‌ श्री. पोमवंशी, अध्यक्ष, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था, | सदस्य 
जि.नाशिक 


१०. श्री.रा.बा. MAGA, कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०२२/प्र.क्र.८१/लाक्षेवि (कामे) 


२. सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 


१) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ व जलसंपदा 
विभागांतर्गत वरिष्ठ अभियंता परिषद यांच्या दि.१७ व १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीतील सूचनांच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करुन 
त्यात आवश्‍यकतेनुसार कलमांमध्ये बदल सुचविणे. 

२) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शोतकऱ्यांव्दारे व्यवस्थापन नियम, २००६ चा अभ्यास करुन 
त्यातील आवश्‍यकतेनुसार तरतुदींमध्ये बदल सुचविणे. 

३) वरीलप्रमाणे बदल सुचविताना इतर राज्यांच्या पाणीवापर संस्थांचा Model चा अभ्यास 
करुन योग्य Model निवडण्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय नोंदविणे. 

४) राज्याच्या सहकार कायदा अंतर्गतच्या तरतुदींपैकी Commercial Sustainability च्या 
अनुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार कलमांचा समावेश करण्याचे सुचविणे. 

५) समितीला आवश्यकतेप्रमाणे शासकीय/अशासकीय सदस्यांना निमंत्रित करण्याचे 
अधिकार राहतील. 


३. अभ्यासगटाचा कालावधी- समितीने ४ महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करणे 
बंधनकारक राहील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ]ईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक क्र २०२३०३१०११०८१२५०२७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JAYA P POTDAR | 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३२ 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधान सभा, विधानभवन, मुंबई-३२ 

) सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई-३२ 
५) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


ल 


मा. मंत्री/राज्यमंत्री, जलसंपदा विभाग यांचे , खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, Fares, Fay 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

१०) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे 


xn 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीए-२०२२/प्र.क्र.८१/लाक्षेवि (कामे) 


११) महासंचालक, (संकलन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 

१२) डॉ.सुरेश कुलकर्णी, निवृत्त सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 

१३) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 

१४) डॉ.राजेश पुराणिक, विभागप्रमुख, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद 

१५) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग 
) 
) 
) 
) 


१६) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 

१७) कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक 

१८)श्री.ाहाजी सोमवंशी, अध्यक्ष, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्था, नाशिक 
१९) लाक्षेवि (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


